बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप ही उपकरणे 
खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणे 
बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२०/प्र.क्र.२३३/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: - ०४ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ- 

१) सह संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
ससंआसे/किजरो/२०२०-२१/बायनाक्युळर मायक्रोस्कोप/प्रशासकीय मान्यता/भांडार-३/ 
२४३१८-२२/२०२०, दिनांक ३०.१२.२०२०. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

प्रस्तावना -: 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, हिवताप हत्तीरोग व जलजन्य रोग, पुणे यांनी दिनांक 


३०.१२.२०२० अन्वये राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत किटकजन्य आजारांना 


प्रतिबंध करण्यासाठी बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप उपकरण खरेदी करण्यासाठी सन २०२०-२१ या 


आर्थिक वर्षात केंद्रपुरस्कृत योजना (राज्य हिस्सा) लेखाशिर्ष क्रमांक २२१०५१५७ यामध्ये राष्ट्रीय 


हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमार्तगत खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर 


केला आहे. सदर लेखाशिर्षात रुपये ५,१०,००,०००/- ( रु. पाच कोटी दहा लाख फक्‍त) इतकी 


अर्थसंकल्पीत तरतुद असुन त्यापैकी १०% अनुदान रुपये ५१,००,०००/-(रुपये एक्कावन लाख 


wea) वित्त विभागाने बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत केली आहे. बीडीएस प्रणालीवर वितरीत 


अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा या अटींच्या व खालील अटींच्या अधिन राहुन बायनाक्युलर 


मायक्रोस्कोप उपकरणांची रुपये ५१,००,०००/-(रु.एक्कावन लाख फक्‍त ) खरेदीसाठी प्रशासकीय 


मान्यता देण्याबाबत शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग, पुणे यांनी दिनांक 


३०.१२.२०२० अन्वये राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत किटकजन्य आजारांना 


प्रतिबंध करण्यासाठी बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप उपकरण खरेदी करण्यासाठी सन २०२०-२१ या 


आर्थिक वर्षात केंद्रपुरस्कृत योजना (राज्य हिस्सा) लेखाशिर्ष क्रमांक २२१०५१५७ यामध्ये राष्ट्रीय 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२०/प्र.क्र.२३३/आरोग्य-८ 


हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमां्तगत अर्थसकंल्पीत रुपये ५,१०,००,०००/- ( रु. पाच कोटी दहा लाख 


फक्त) इतकी असुन त्यापैकी १०% अनुदान रक्‍कम रुपये ५१,००,०००/-(रुपये एक्कावन लाख) 


wed वित्त विभागाने बीडीएस प्रणाळीवर वितरीत केळी आहे. बीडीएस प्रणालीवर वितरीत 


अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा, या अटींच्या व खालील अटींच्या अधिन राहुन खालील विवरण 


पत्रातील बायनाक्‍्युलर मायक्रोस्कोप उपकरणांची रुपये ५१,००,०००/- (रु. एक्कावन GRY फक्त) 


इतक्या रक्कमेच्या खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात खरेदी करावयाची बायनाक्युअर मायक्रोस्कोप उपकरणे 
अ. जिल्हा बायनाक्युअर TIARAS मायक्रोस्क एकुण अदाजीत 
क्र. । मलेरिया मायक्रोस्कोप उपकरणाची | उपकरणांची मागणी । किंमत 
कार्यालय प्रती नग किंमत संख्या (एकुण) 
[ae 4 सातारा २५,००० ३० ७,५०,०००/- 
२ सोलापूर २५,००० | to ० २,५०,०००/- 
3 बीड २५,००० ३५ ८,७५,०००/- 
41 उस्मानाबाद २५,००० 1१ ० २,५०,०००/- 
& परभणी २५,००० | to ० २,५०,०००/- 
& जळगाव २५,००० १४ 3,५०,०००/- 
9 रत्नागीरी २५,००० if अकळ. | ० २,५०,०००/- 
सांगली २५,००० a | ० २,५०,०००/- 
सिंधुदुर्ग २५,००० २० ५,००,०००/- 
१० _ | औरंगाबाद २५,००० १५ ३,७५,०००/- 
for q | कोल्हापूर 24,000 २५ ६,२५,०००/- 
१२ लातूर २५,००० १५ 3,७५,०००/- 
एकुण- २०४ ५१,००,०००/- 
अटी :- 


१)सदरहू बायनाक्युअर मायक्रोस्कोप उपकरणे 
]हानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी प्रक्रिया 


खरेदीची आवडयकता/मागणी याची 


राबविण्यात यावी. 


२) सदर बायनाक्‍्युअर मायक्रोस्कोप उपकरणे खरेदीची विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत 


असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) Walaa तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार 
असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२०/प्र.क्र.२३३/आरोग्य-८ 


कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ 
/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे 98॥ २०१४ 
इतर राज्याचे दरकरार National pharmaceutical pricing Authority (NPPA) यांच्या HSS 
उपलब्ध असलेल्या न्युनतम दर विचारात घेण्यात यावेत तसेच हाफकीन संस्थेतील सदर बाबींची 
खरेदी झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनतम दर विचारात घेवुन त्या दरांना अंदाजित 
दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे व त्यानुसार निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना उपकरणांच्या 
संदर्भात अंदाजीत दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. 
सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर 
ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. 

५ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 
नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ सदर खर्च लेखाशिर्ष क्रमांक- २२१०५१५७ या राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमां्तगत 
मंजुर सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या वितरीत अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८) सदर खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पाळन करण्यात यावे. 


qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची 
पुर्तता करण्यात यावी. 


११) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२०/प्र.क्र.२३३/आरोग्य-८ 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण 
जबाबदारीसंबंधीत कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीलळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पहिला, उपविभाग-दोन मधीळ अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील 


अधिकारानूसार प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे , 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०४११०५१९६३१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher 


J a mM S h e [ Samsher Tadavi 
DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


S a aa S h eC i st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f 


5cdd15c9826781 de5daa02a4ecf3 


bd 39fb1d0559ab9d6, cn=Jamsher 
a a V | Samsher Tadavi 


Date: 2021.01.04 15:20:14 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 


अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


4 


£39) 


S 


( 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा Wares, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळलेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


